राज्यातील संवेदनशील वनक्षेत्रात 
वनसंरक्षणाकरिता राज्य राखीव पोलीस 
दलाच्या तीन तुकडया कायम स्वरुपी वन 
विभागाकडे ठेवणे या योजनेत्तर 
योजनेखालील ३८ अस्थायी पदे सन २०२४ - 
२५ मध्ये पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- टिआरएस-०२/२०२४/प्र.क्र.४८/फ-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ सप्टेंबर २०२४ 


वाचा :- १) उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-३ 
/योजनेत्तर /प्र.क्र. ६२/२१-२२/४२२, दि.३०.०८.२०२४. 
2 शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. टिआरएस-०२/२०२४/प्र.क्र.११/फ-६, 
दि.१२.०३.२०२४. 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४. 
शासन निर्णय :- 


राज्यातील संवेदनशील वनक्षेत्रात वनसंरक्षणाकरिता राज्य राखीव पोलीस दलाच्या तीन तुकडया 


कायम स्वरुपी वन विभागाकडे ठेवणे या योजनेत्तर योजनेखाळील ३८ अस्थायी पदांना दि.१.३.२०२४ ते 


दि.३१.८.२०२४ पर्यंत संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्या आली होती. आता 


उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) कार्यालय, नागपूर यांचेकडून राज्यातील संवेदनशील 


वनक्षेत्रात वनसंरक्षणाकरिता राज्य राखीव पोलीस दलाच्या तीन तुकडया कायम स्वरुपी वन विभागाकडे 


ठेवणे या योजनेत्तर योजनेखालील ३८ अस्थायी पदांना दि.१.९.२०२४ ते दि.२८.२.२०२५ पर्यंत मुदवाढ 


देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.3 येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. वित्त विभागाच्या दि.०६.०९.२०२४ च्या 


शासन निर्णयान्वये अस्थायी पदांना दि.१.९.२०२४ ते दि.२८.२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान HSS आहेत. 


२. वित्त विभागाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) 


कार्यालय, नागपूर यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार, राज्यातील संवेदनशील वनक्षेत्रात 


वनसंरक्षणाकरिता राज्य राखीव पोलीस दलाच्या तीन तुकडया कायम स्वरुपी वन विभागाकडे ठेवणे या 


योजनेत्तर योजनेखाळीळ या झासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र अ येथील एकूण ३८ अस्थायी पदे 


दि.१.९.२०२४ ते दि.२८.२.२०२५ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. सदर ३८ अस्थायी पदावर होणारा खर्च प्रधान शिर्ष - २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर),उप 


प्रधान शिर्ष-०१ वनीकरण, गौण शिर्ष -१०१ वनसंधारण विकास व पुननिर्मीती, उप गौण BY -(03) आग 


लागण्यापासून वनांचे संरक्षण, (०३) (09) आग लागण्यापासून वनांचे संरक्षण (२४०६ ०१३१),तपशिळलवार 


शिर्ष-०१ वेतन या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र .पदनि-२०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रदान केळेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९२४१८१५०७३९१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 
VIVEK VIJAY niece aren 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27RSOJA8P, 


2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc17db755d4 
af91632f6c0b678e, postalCode=414001, st=MAHARASHTRA, 


HOSHING Zeiten 
(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महसूल व वन विभाग 

प्रति, 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नागपूर, ठाणे, धुळे. 
५) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

) 

) 

) 

) 


६) महाळेखापाल-१/२ (लेखापरिक्ष), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

७ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

८) वित्त विभाग, व्यय-१०/अर्थ-६, मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग, वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कार्यासन ब-१/फ-२/फ-४, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवड नस्ती, कार्यासन फ-६, महसूल वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक :- टिआरएस-०२/२०२४/प्र.क्र.४८/फ-६ 


दिनांक :- २४ सप्टेंबर २०२४ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र अ- 
अ.क्र. 'पदनाम पदसंख्या 
१ | . ware ashe उपनिरिक्षक १ 
टा Waa US हवालदार & 
3. सडासत्र पोलीस शिपाई 26 
४. पोलीस शिपाई चालक 3 
प्‌. सहायक स्वयंपाकी (सहायक आचारी) २ 
६. भोजन सेवक २ 
एकुण पदे ३८ 
VIVEK VIJAY 
HOSHING 


(विवेक होरिंग) 
उप सचिव (वने), महसूल व वन विभाग 


